महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत शास्तीची रक्‍कम जमा करण्यासाठी 
उघडण्यात आलेल्या नविन लेखाशीर्षाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.बीजीएम २०.१८(१३८/२०१८)/अर्थ-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-२१/०५/२०१८ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. 
2) सामान्य प्रशासन विभाग शासननिर्णय क्र.आरटीएस-२०१७/प्र.क्र.२१८/१८ 
(र. व का., दि.२३/०४/२०१८. 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा दि.२१ ऑगस्ट, २०१५ च्या अधिसूचनेअन्वये 
कार्यान्वित झाला आहे. सदरहू अधिनियमातील कलम १० मध्ये पदनिर्देशित अधिकारी/अपील 
प्राधिकारी यांनी eat व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यामध्ये कसूर केली असल्यास अशा 
अधिकाऱ्यांवर शास्ती लादण्याची तरतूद आहे. 

सदर तरतुदीस अनुसरुन पदनिर्देशित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी यांच्यावर शास्ती 
लादण्याबाबतचे आदेशा पारीत केल्यानंतर, संबंधित रक्‍कम जमा करण्याकरिता उपरोक्त संदर्भ क्र.२ 
च्या शासननिर्णयाद्वारे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा सदर 
शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन त्याचा 
संकेतांक २०१८०४२३१४०१०२२३०७ हा आहे. 

त्यानुषंगाने पदनिर्देशित अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी यांच्यावर शास्ती लादण्याबाबतचे 
आदेश पारीत केल्यानंतर आवश्‍यक रक्कम संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे खालील 
ळेखाशीर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


English मराठी 
Major Head 0070, Other Administrative | ००७०, इतर प्रशासनिक सेवा, 
मुख्य Suit 6 
Sub Major Head | 60-Other Services ६०-इतर सेवा 
उपमुख्य लेखाशीर्ष 
Minor Head 119-Penalties for Deficiency ।११९- लोकसेवा कसूरीबाबत दंड 
गौण शीर्ष in Public Services 
Group Head (01) Fees and Fines under |(09) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
गट शीर्ष त Mgnt to Public araateoqy aad ds a 
शुल्क 
(01) Fees and Fines (०१ दंड व शुल्क 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीजीएम २०.१८(१३८/२०१८)/अर्थ-३, 


Scheme short| Fees and Fines under RTS-|Werte लोकसेवा हक्‍क 
Name a कायदा-२०१५ अन्वये दंड व 
योजनेचे संक्षिप्त नाव शुल्क 

Scheme Code 0070086901 ००७००८६९०१ 

योजनेचा सांकेतांक 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक २०१८०५२११६१०५६३३१८ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


e Digitally signed by Rawade Sunil Bapurao 
R | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
a Wa e U Nn | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=81d7b5a36a3f055f31 7c6d92d9aae384521c472ce6b7 
748dc405599bc1943c8f, 


B serialNumber=cfccacaaf070e2a247 17d4b6642bb63e42092099 
a p U fa O ¢2a348c86fb503a40620f1 9b, cn=Rawade Sunil Bapurao 
Date: 2018.05.21 16:11:21 +05'30' 
(सु.बा. रावडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा हक्क, नरिमन पॉईंट, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
७. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे/राष्ट्रीय महामार्ग मंडळे, 
८. अर्थ-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


